महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 


पोलीस उप महानिरीक्षक 
side पदावर भारतीय 
पोलीस सेवेतील अधिकाऱ्यांची 
बदलीने पदस्थापना....... 


शासन आदेश क्रमांकः आयपीएस-२०२० /प्र.क्र.२०६ /पोल-१ 
गृह विभाग, २ रा मजला, मंत्रालय, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक :- ३० सप्टेंबर, २०२० 


शासन आदेठा- 


महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम मधील कलम २२ (न) 


) च्या तरतुदीनुसार भारतीय पोलीस 


सेवेतील खाली नमूद केलेले अधिकारी यांची त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या ठिकाणी बदलीने 


पदस्थापना करण्यात येत आहे:- 


अ.क्र भापोसे सध्याची पदस्थापना 
अधिकाऱ्याचे नाव 


बदलीनंतरची पदस्थापना 


| श्री. बी. जी. होखर | पोळीस उप महानिरीक्षक, 


अपर पोलीस आयुक्‍त, गुन्हे, 


राज्य राखीव पोलीस बल, 
म.रा. मुंबई 


नवी मुंबई. 

[पोळीस उपायुक्‍त (मुख्यालय/ 
प्रशासन), लोहमार्ग, मुंबई हे पद 
पोलीस आयुक्तालय, नवी मुंबई 
येथे वर्ग करुन आणि सदरचे 
पद अपर पोलीस आयुक्‍त 
श्रेणीमध्ये Vad करुन | 


२. श्री. संजय शिदे अपर पोलीस आयुक्‍त, 
प्रशासन, पुणे हहर 


अपर पोलीस आयुकत, दक्षिण 
प्रादेशिक विभाग, पुणे शहर 


२. पोलीस महासंचालक यांच्या आदेशानंतर संबंधीत नियंत्रक अधिकारी यांनी कायदा व 
सुव्यवस्थेची परिस्थिती विचारात घेऊन, उपरोक्‍त अधिकारी यांना बदलीच्या ठिकाणी हजर 
होण्याकरीता कार्यमुक्त करावे व त्यानंतर संबंधित अधिकारी यांनी बदलीच्या पदावर रुजू 


होऊन तसा अहवाल शासनास सादर करावा. 


शासन आदेश क्रमांकः आयपीएस-२०२० /प्र.क्र.२०६ /पोल-१ 


au सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००९३०२३१०००८६२९ 
असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
KAILAS ARJUN ७५७ eee sansorncase 


:d241a604d42bb, pi ICode=400032, 5 ‘MAIN BUILDING, 


2ND FLOOR,MANTRALAY,MUMBAI, HOME DEP” 
GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, KAILAS ARJUN GAIKWAD 


Date: 2020.09.30 23:11:55 +05'30 


(कैलास गायकवाड) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
प्रत :- 
. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
. मा.मंत्री (गृह )यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
. मा.राज्यमंत्री, गृह (शाहरे/ ग्रामीण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
. मुख्य सचिव यांचे वरीष्ठ स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
५. अ.मु.स.(गृह) यांचे वरीष्ठ स्वीय सहाय्यक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६. अ.मु.स. (अ. व सु.) यांचे वरीष्ठ स्वीय सहाय्यक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७. प्रधान सचिव (विशेष) यांचे वरीष्ठ स्वीय सहाय्यक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
८. महासंचालक, लाचळूचपत प्रतिबंधक विभाग,महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
९. पोलीस आयुक्त, नवी मुंबई /पुणे हहर 


qo, अपर पोलीस महासंचालक, राज्य राखीव पोलीस बल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
११. अपर पोलीस महासंचालक, लोहमार्ग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
१२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)- 9/2, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई /नागपूर 


१३. संबंधित अधिकारी ( पोळीस महासंचालक यांचेमार्फत) 

१४. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

१५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 

१६. सहाय्यक संचालक, भापोसे कक्ष, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१७. निवड नस्ती, कार्यासन पोल-१, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


Cc “७७ A) -0 


पृष्ठ २ पैकी २ 


